सबा मायनॉरीटीज एज्युकेशनल अन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, छायानगर, अमरावती 
संचालित आरेफा उर्दू प्राथमिक शाळा, 
खाजा नगर अमरावती या शाळेचे हातरून 
जि.अकोला येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२४/प्र.क्र.५१४/२४/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा : 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुले, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे जा. क्र./शिउसं/प्राथ/क/ ६७१६/ 
२०२४,दि.११/०९/२०२४चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

सबा मायनॉरीटीज एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, (अल्पसंख्याक संस्था) छायानगर 
अमरावती संचालित आरेफा उदू प्राथमिक शाळा, खाजा नगर, अमरावती या Vy माध्यमाच्या अंशत: 
अनुदानित प्राथमिक (इ.१ ली ते ४ थी) शाळेचे, तय्यब कॉलनी, हातरून ता. बाळापूर जि.अकोला येथे 
स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
उपरोक्‍त शाळेची भाड्याची इमारत मालकाने खाली करण्यास सांगितल्याने स्थलांतर प्रस्तावित 

केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता 
देण्यात येत आहे.:- 

(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच इच्छुक विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 

(२) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 

(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व श्तींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२४/प्र.क्र.५१४/२४/एसएम-१ 


(4) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे fasta 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी सदर शाळेच्या 
स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत 
करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२७१५३४२३२१२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN २॥॥॥१॥॥॥ : 
MUNDHE 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
शिक्षण संचालक ( प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, अमरावती 
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, अकोला 
५. अध्यक्ष/ सचिव, सबा मायनॉरीटीज एज्युकेशनल अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, छायानगर 
अमरावती. 
६. निवडनस्ती (एसएम-१). 


०८ WwW A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


